अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गात पदोन्नती व॒ पदस्थापना 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.२०४/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : - २५ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ - १) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.१.८.२०१९. 
२) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 
३) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., महसूल विभाग वाटप नियम, दि.१४.०७.२०२१. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३.०२.२०२३. 
५) शासन अधिसूचना, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
-: शासन आदेशा :- 


निवडसूची सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील 
निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) यांची सहायक जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१७: ४७६००-१५११००) या संवर्गात या आदेशाद्वारे विहित 
अटी व area अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देऊन पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविण्यात आलेल्या पदावर व ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ | निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) | महसूल पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
क्र. श्रीम यांचे नाव विभाग वाटप 


१ श्रीम. । सिमा मनोहरराव महल्ले कोकण (9) | सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदे भरण्यात येत आहे. 


३. सदर अधिकारी यांना सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-ब संवर्गातील पदावरील पदोन्नती खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब Helles पदांवर पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ 
यांच्य दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.२०४/ना.पु.१५ 


२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी संबंधित 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


३) सदर पदोन्नतीचे पद गट-ब (राजपत्रित) असल्याने, सदर पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 


४) निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) या संवर्गातून सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी या संवर्गात पदोन्नत 
झालेल्या अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होवून कार्यभार स्विकारल्यानंतरच सहायक 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी (वेतनश्रेणी 5-१७: ४७६००-१५११००) या संवर्गाच्या वेतनाचे GIA अनुज्ञेय 
राहतील. 


४ म.ना.से. (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ वेतननिश्चितीसंबंधी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक 
२०.०२.२०१९ मधील परिच्छेद १३ (५) नुसार सदर पदोन्नत अधिकारी यांनी विहित मुदतीत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प देणे आवश्‍यक राहील. 


प्‌. सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे गट-ब (राजपत्रित) राज्यस्तरीय संवर्गातील पद असल्याने सदर 
अधिकारी यांना महसूल विभाग वाटप अधिसूचना, दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार महसूल विभागाचे 
वाटप करून त्यानुसार पदस्थापना देण्यात आली आहे. 

६. सदर अधिका-यांची सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर 
अधिका-यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी 
खातरजमा करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास 
शासनास अवगत करावे. 

७. उप आयुक्त (पुरवठा) यांनी सदर अधिकारी यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून 
पदोन्नतीच्या पदावर हजर करून घेण्याबाबत आवश्‍यक ती पुढील कार्यवाही करावी. 

८. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी, संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर, 
त्याबाबतचा रुजू अहवाल napu.15.mhpds@ gov.in या ई मेल वर शासनास तात्काळ कळवावे. 


९. सदर अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या 
कालावधीमध्ये पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचे विरुध्द शासन निर्णय, 
सां.प्र.वि., क्र. संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.१६८/१६/कार्यासन-१४, दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 


१०. सदर आदेड़्ा निर्गमित केल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
अवधीतच, सदर अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या विहित 
कालावधीत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा "अकार्यदिन" (dies 
non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 

११. संबंधित sara शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्यांच्या 
मुळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मुळ कार्यालयाकडे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची 
दखल घेण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.२०४/ना.पु.१५ 


१२. संबंधित अधिकारी यांनी सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी संवर्गातील पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव 
सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या 
नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी संवर्गातील पदावरील 
तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


१३. सदरील पदोन्नतीचे आदेडा मा. न्यायालयात प्रकरण दाखल असल्यास त्या प्रकरणाच्या निर्णयाच्या 
अधिनतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१४. वरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
अन्य निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) किंवा पुरवठा निरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्याची कार्यवाही संबंधित उप 
आयुक्त (पुरवठा) यांनी करावी. 

१५. सदर आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या पदांवर कार्यरत असणाऱ्या महसूल व वन विभागातील अधिकारी 
यांच्या सेवा, त्यांच्या मूळ महसूल व वन विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 


१६. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२५१३०९१८७४०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TATOBA MARUTI KOLEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a7013510f4fe04fa 


d27512588a0bc8el 5f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KO | F KA R serialNumber=9915405908628D01955F3675ACC122F51E0C39F 
63F7CC88EEC49CD05616991FD, cn=TATOBA MARUTI KOLEKAR 
Date: 2024.01.25 13:08:50 +05'30' 
(तातोबा कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) अप्पर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२) संबंधित अधिकारी. (यांना संबधित उप आयुक्त (पुरवठा) यांच्यामार्फत.) 


) मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अप्पर मुख्य सचिव, (महसूल), महसूल व वन विभाग यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) संबंधित विभागीय आयुक्‍त. 

) संबंधित जिल्हाधिकारी. 

) संबंधित उप आयुक्त (GRIST). 

) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर . 
) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (ई-३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, ना.पु.-१५. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve ae CC > 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


